मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, नवी दिल्ली 
यांच्या आदेशानुसार श्रीमती शकुंतला कौल व 
तिच्या मुलाला एकूण रु. १,००,०००/- इतकी 
नुकसान भरपाई रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रामाहआ २०२२/प्र.क्र.२२५/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २६ डिसेंबर, २०२२ 
वाचा - 
१) मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, नवी feet यांचे आदेश दि. ०३/०३/२०२२, 
१८/०८/२०२२ व दि.२४/११/२०२२ चे आदेश 
२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे जा. 
क्र.राकुकका/माता आरोग्य/कक्ष-१०(ब)/मानव अधिकार आयोग, नवी दिल्ली श्रीमती 
शकुंतला कौल/न.क्र.१८/८४१०९-११३/२०२२, दि. २१/१२/२०२२ चे पत्र. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२. 


प्रस्तावना - 
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने प्रकरण क्र. 4¥¥/93/0/2020-WC/FC अन्वये, पिडीत 


स्थलांतरीत कामगार महिला श्रीम. शकुंतला कौल यांनी मे, २०२० रोजीच्या देशभर लागलेल्या 


टाळेबंदीच्या काळात महाराष्ट्रातून त्यांच्या गावी मध्यप्रदेश मध्ये जात असताना, वाटेत बाळाला 


दिलेल्या जन्माबाबत HW News Network, Nashik यांनी प्रकाशित केलेल्या बातमीची दखल (Suo- 


Moti) घेवून, दि. ३०/०९/२०२१ रोजी सुनावणी घेवून यासंदर्भात मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


यांचेकडून सदर प्रकरणासंदर्भातील माहिती मागविळी व आयोगाने दिनांक ०९/०२/२०२२ रोजी 


झालेल्या सुनावणीमध्ये सदर प्रकरणी पिडीतेस योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या नसल्याने 


प्रत्येकी रु. ५०,०००/- इतकी रक्‍कम पिडीत महिलेला व नवजात बालकास अंतरिम मदत म्हणुन 


देण्याचे निदेश दि. ०३/०३/२०२२ च्या आदेशान्वये दिले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रामाहआ २०२२/प्र.क्र.२२५/ कु.क. 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३० जून, २०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये मा. राष्ट्रीय 


मानव अधिकार आयोगास सदर आदेशाचा पुनर्विचार करण्याकरीता गृह विभागाने आयोगास विनंती 


करण्याचे ठरले. आयोगाने त्यांचे दि. ०३/०३/२०२२ रोजीचे आदेश कायम ठेवल्यास पिडीतेस नुकसान 


भरपाई देण्याची कार्यवाही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने करावी, असे निदेश मा. मुख्य सचिव यांनी 


दिले. आयोगाने दि. १८/०८/२०२२ च्या आदेशान्वये दि. ०३/०३/२०२२ रोजीच्या आदेझानुसार 


पिडीतेस नुकसान भरपाईची रक्कम देण्याचे पुन्हा कळविले आहे. तसेच आयोगाने दि. २४/११/२०२२ 


रोजीच्या आदेशानुसार सदरहू नुकसान भरपाईची रक्‍कम पिडीतेस दि. 08/09/2023 पूर्वी अदा करुन 


त्याबाबतचा अहवाल आयोगास सादर करण्याबाबत सूचित Hed आहे. त्यास अनुसरुन शासन 


पुढीलप्रमाणे मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय- 


मा. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, प्रकरण क्र. 4¥¥/93/0/2020-WC/FC प्रकरणी 


दि. २४/११/२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार पिडीत महिला श्रीमती शकुंतला कौल व तिच्या मुलाला 


प्रत्येकी रु. ५०,०००/- aft एकूण रु. १,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) एवढी नुकसान 


भरपाई रक्कम याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांना आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांनी ही 


रक्‍कम श्रीमती शकुंतला कौल यांना दि. ०९/०१/२०२३ पूर्वी अदा करुन रक्‍कम अदा केलेल्या रकमेचा 


पुरावा अतिरिक्त संचालक, राज्य आरोग्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांच्यामार्फत 


दि. ०९/०१/२०२३ पूर्वी शासनास सादर करावा. 


३. सदरहू रक्‍कम पिडीत महिलेस विहीत मुदतीपूर्वी देण्याबाबत तसेच त्याचा अहवाळ शासनास 


पाठविण्याबाबत अतिरिक्त संचाळक, राज्य आरोग्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांची जबाबदारी 


राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रामाहआ २०२२/प्र.क्र.२२५/ कु.क. 


४. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आर-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२११, कुटुंब कल्याण, ००१ 


संचाळन व प्रशासन (०१) राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, (09)(03) जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (१०० टक्के 


केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) (२२११ 0049) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षातर्गत 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दि. ०४/०४/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२२१२२६१२००४५४३१७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NANDKUMAR GANPAT 


NANDKUMAR sev 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d94 
G A N p AT 51cdeeOcbfbe7bc566e58ec05909, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5504482FF671AF189301ED9C8711BF 


ANDALKAR cnNANDKUMAR GANPATANDALKAR 
Date: 2022.12.26 12:50:33 +05'30' 
(नंदकुमार ग. आंदळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय्य सहाय्यक, 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक-२, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 

८. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, धुळे 

९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई. 

१०. श्रीमती शकुंतला कौल (अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण 
कार्यालय, पुणे यांचेमार्फत) 

११. निवडनस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


